अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगांव व पाथर्डी 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१६२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ नोव्हेंबर, २०१८ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/शेवगांव व पाथर्डी/२३६६/२०१८ दि. १४/०५/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांचे पत्र 
क्र.रेशा/दर्जोन्नती/४३२०/२०१८/सन २०१८ दि. ०६/१०/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगांव व पाथर्डी तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
अहमदनगर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण होणारा 
वापर तसेच जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगांव व पाथर्डी तालुक्यातील 
खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ट दर्जोन्नत 

अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावया | दर्जोन्नती 
क्रमांक व ची लांबी । नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 

| . राज्यमार्ग- ५२ निंबे - वाघोली - वडुले खु.- | इतर | (0/00 ते २२/०० २२.०० । प्रमुख 

आव्हाणे बु. ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-४३ ते भगूर | जिल्हा । २२.००कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
राज्यमार्ग-६१ ला मिळणारा रस्ता. मार्ग मार्ग-१५८ 

७७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१६२/नियोजन-२ 


२. राज्यमार्ग-६१ खुंटेफळ - ताजनापूर - इतर | (०/०० ते २४/३००) | २४.३०० | प्रमुख 
बोडखे - दहिफळ जुने - एरंडगांव ते जिल्हा | २४.३०० कि.मी. | कि.मी. | जिल्हा 
राज्यमार्ग-६१ ला मिळणारा रस्ता. मार्ग मार्ग-१५९ 

३४५ 

३. राज्यमार्ग-५० चापडगांव - प्रभुवाडगांव - इतर | (0/00 ते १०/००) १०.०० । प्रमुख 

खामपिंप्री ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-४० रस्ता. जिल्हा । १०.०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
मार्ग मार्ग-१६० 
१८६ 
४. राज्यमार्ग-<६१ खानापूर - रावतळे - ग्रामीण | (०/०० ते ६/२००) ८.९०० | प्रमुख 
कुरूडगांव - राक्षी - ठाकूर निमगांव रस्ता. मार्ग । ६.२०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
१५ मार्ग-१ ६१ 
इतर (६/२०० ते ८/९०० 
जिल्हा २.७०० कि.मी. 
मार्ग-८० 

ष्‌. राष्ट्रीय महामार्ग-२२२ करंजी - खंडोबाची । इतर (०/०० ते २०/००) ३४.०० । प्रमुख 
वाडी - घाटशिरस- करडवाडी - मढी - जिल्हा २०.०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
धामणगांव - पाथर्डी राष्ट्रीय महामार्ग-२२२ | मार्ग-३४७ मार्ग-१६२ 
- दुलेचांदगांव - माळेगांव - निपाणी इतर (०/०० ते १४/००) 
जळगांव - कोरडगांव ते प्रमुख जिल्हा मार्ग- | जिल्हा १४.०० कि.मी. 

३८ रस्ता. मार्ग-९७ 

६. वृध्देश्वर - घाटशिरस - देवराई - इतर | (०/०० ते 23/300) | ४४.८०० | प्रमुख 
त्रिभुवनवाडी - कौडगांव - जोहारवाडी - जिल्हा | 23.300 कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
खांडगांव - लोहसर -राघुहिवरे - मोहज बु. | मार्ग-८८ मार्ग-१६३ 
- मिरी - आडगांव - कामत शिंगवे - जवखेडे 
खा. - जवखेडे बु. - कासार पिंपळगांव ते इतर | (०/०० ते २१/५००) 
राष्ट्रीय महामार्ग-२२२ रस्ता. जिल्हा | 29.400 कि.मी. 

मार्ग-८७ 

७. राज्यमार्ग-६१ ते शेवगांव - वरूर - सुसरे - इतर | (०/०० ते २४/६००) | २४.६०० | प्रमुख 
पो. पिंपळगांव -आगसखांड - अकोले ते जिल्हा | २४.६०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
प्रमुख जिल्हा मार्ग-२ ला मिळणारा रस्ता. मार्ग मार्ग-१६४ 

७९ 

८. प्रमुख जिल्हा मार्ग-३९ ते तोंडोळी - सोनोशी | इतर । (०/०० ते ११/००) २४.०० । प्रमुख 
- येळी - जांभळी - टाकळीमानुर ते जिल्हा । जिल्हा | 99.00 fe AT. कि.मी. | जिल्हा 
हद्द रस्ता. मार्ग मार्ग-१६५ 

९४ 
इतर । (६/०० ते 98/00) 
जिल्हा | 93.00 कि.मी. 
मार्ग 
१९१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१६२/नियोजन-२ 


प्रमुख जिल्हा मार्ग-३० आव्हाणे - मळेगांव - इतर । (0/00 ते २४/००) ३७.५०० । प्रमुख 
भातकुडगांव - भायगांव - मजले शहर - जिल्हा | २४.०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
सुलतानपूर बु. - रांजणी - दहिगांव - घेवरी मार्ग मार्ग-१६६ 
ते जिल्हा हद्द रस्ता. ३४४ 
इतर | (०/०० ते ३/५००) 
जिल्हा । 3.400 कि.मी. 
मार्ग 
२५० 
इतर (0/०० qq ०/००) 
जिल्हा । १०.०० कि.मी. 
मार्ग 
२४४ 
एकूण २३०.१०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना 2009-2029 मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत २३०.१०० ने वाढ होवून एकूण लांबी (३६५९.७८० + २३०.१००) म्हणजेच 
३८८९.८८० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत २२३.९०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(४५०३.३९० - २२३.९००) म्हणजेच ४२७९.४९० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची लांबीत ६.२०० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१००९४.१८० - ६.२००) म्हणजेच १००८७.९८० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८११२२१२५६२५३५१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 


Swaroop 
Tukaram 
Raipure 


Ps 
2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2 


3b8db33e2a8a322ed2dcfb4% 


INumber=427875b948dcfc3f94a33993F0F 
923cb42f66fb0eSe2c213e8a174114e57cc46, 
waroop Tukaram Raipure 
Date: 2018.11.22 15:28:18 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी 
महाराष्ट्र शासन 


) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१६२/नियोजन-२ 


४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल झासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अहमदनगर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


<० र & २८2८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


